उपायुक्त (पुरवठा) गट - अ या पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता- २१२० /प्र.क्र. ५४/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्र. आस्थाप्र-१३१९/ प्र.क्र.२२५/ ना.पु.१५, दि. १.८.२०१९ 


शासन परिपत्रक :- 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील 
उपायुक्त (पुरवठा), गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2098 ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता 
यादी दिनांक १.८.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. आता, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा 
संवर्गातील उपायुक्‍त ( पुरवठा), गट-अ या संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची या सोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सर्वविभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून प्राप्त 
करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून 
घेण्याबाबत कळवावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.५४/ना.पु.१५, दिनांक ०८.०९.२०२० 


उपायुक्त (पुरवठा), गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची 
. ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची 


कड ae 
वळन Fe | विजा 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००९०८१९३३४७०३०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


: नाव जन्म दिनांक प्रवर्ग | उपायुक्त (पुरवठा) विभाग 
पदावरील 
पदोन्नतीचा दिनांक 
ek 


Asmita Ravindra 
Patil 


(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 
३) निवड नस्ती (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि ./ना.पु.१५). 


